कर्नाळा पक्षी अभयारण्य सभोवताल पर्यावरण 
संवेदनशील क्षेत्राबाबत सनियंत्रण समिती मध्ये 
अशासकीय सदस्यांचे नामनिर्देशान करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय :- डब्ल्यूएलपी-२०१३/प्र.क्र. ६६ /फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०१ फेब्रुवारी, २०२२. 
वाचा :- 
१. केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दिनांक २२ जानेवारी, 
२०१६ रोजी भारत सरकार राजपत्रात जारी केलेली अधिसूचना. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र दि. २९.१२.२०२१. 


प्रस्तावना :- 
संदर्भ क्र. १ चे अधिसूचने अन्वये कर्नाळा पक्षी अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अंतिमत: 


अधिसूचित करण्यात आले आहे. कर्नाळा पक्षी अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये प्रभावी देखरेख 


करण्याचे अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे अध्यक्षतेखाली सनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली 


असून, त्यामध्ये २ अशासकीय सदस्य नामनिर्देशित करण्याची बाब शासनाचे विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. कर्नाळा पक्षी अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचे सनियंत्रण समिती मध्ये खाळील प्रमाणे 


अशासकीय सदस्यांचे नामनिर्देठान करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | नाव अज्ञासकीय सदस्य कार्यकाळ 

१ | डॉ. शिवाजी गणपत चव्हाण, धुळे | पर्यावरण व पारिस्थितीकी क्षेत्रातील एक तज्ज्ञ | एक वर्ष 

२ श्री. Jad झावर सय्यद, मुंबई  । पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशासकीय | एक वर्ष 
संस्थेचा एक प्रतिनिधी 


२. अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाळ शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षापर्यंत असेल. 


३. अशासकीय सदस्यांचा प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता ( मुंबई नागरी सेवा नियम खंड-२ मधील परिशिष्ट ४२ 


(अ) विभाग १) मधील सुधारीत तरतुदीनुसार तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक प्रवास-१०१०/ 


प्र.क्र.२/सेवा-५, दिनांक ०३.०३.२०१० व टीआरए-१४७०/१३१/अठरा दिनांक २७.१.१९७१ अन्वये 


नियमित करण्यात येतील. त्यानुसार अशासकीय सदस्यांना विमानाने तसेच रेल्वेच्या वातानुकूलित 


वर्ग-१ श्रेणीने प्रवास करता येणार नाही. तसेच त्यांना खाजगी वाहनांचा वापर करता येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-२०१३/प्र.क्र. ६६ /फ-१ 


४. या समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या प्रवासभत्ता व दैनिक भत्त्याबाबत होणारा खचे मागणी क्र-सी-१६ 


लेखाशिर्ष २४०६, वनीकरण व वन्यजीवन ०२, पर्यावरण वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवन ११० 


(एक) निसर्ग संवर्धन व वन्यपश्ठु संरक्षण (२४०६ ०७६६) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा व तो 


मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०२०११२४६२३९०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJENDRA PRAKASH NARWANE 
GAJENDRA PRAKASH [eee ठाकला 
htra, 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharas| 


2.5.4.20=08895 1 d0088e627aa56c9ab088add 1677b8ac27d637cScdf80b 
N A RWA N E 730f756dce9e8, cn=GAJENDRA PRAKASH NARWANE 


Date: 2022.02.01 12:49:32 +05'30' 


(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग. 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई -३२. 

२. मा. राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
८. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई 

९. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), ठाणे 

१०.जिल्हाधिकारी, रायगड 

११.उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), अलिबाग वन विभाग, अलिबाग 

१२. डॉ. शिवाजी गणपत चव्हाण, धुळे 

१३.श्री. नुद्रत झावर सय्यद, मुंबई 

१४.समितीचे इतर सदस्य 

१५. फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


3333 


पृष्ठ २ पैकी २ 


